विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती 
येथील ESWL उपकरणाच्या दुरुस्तीसाठी 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१०५/आरोग्य-८ 
नविन FATS, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, १० मजला, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- 

१. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष-३/टे-३//- 
१७०११/९४/२०१९/विसंसेरु/अम/₹5॥//॥_/४७५३-५५/२०, दि.१४/९/२०२०. 

२. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे/कक्ष-३/ टे-३//- 
१७०११/९४/२०१९/विसंसेर/अम/₹5॥///७६६५-६७/२०,दि. १/१२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 
विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती येथील ESWL मशीनचे EMD Head wave हा 


कंझ्युमेबल पार्ट बदली करण्याबाबत उपरोक्त पत्रान्वये प्रस्ताव प्राप्त झाळा असून सदर खरेदीसाठी 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


area निर्णय :- 
आरोग्य सेवा संचालनालयाने संदर्भीय दिनांक १४/९/२०२० च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या 


प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती येथील ESWL मज्ीनचे EMD Head 
Wave पार्ट खरेदी करुन ESWL मशीन दुरुस्त करण्यासाठी सन २०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात 


लेखाशिर्ष क्र. ४२१० ११२८ बाब ५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या उद्दिष्टामधून रु.२८,५६,०००/- 


(रु.अठ्ठावीस लाख छपन्न हजार फक्त) BDS प्रणालीवर वितरीत अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करावा, 


या अटीच्या व खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.- 


ad: 

१) सदर ESWL मशीनचे EMD Head wave पार्टची आवश्‍यकता/मागणी याची 
शहानिशा/खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या दुरुस्तीसाठी खरेदी 
करण्यात यावी व खरेदी करावयाच्या साहित्याचे विनिर्देश तांत्रिक समितीने मान्य 
केल्याप्रमाणे मागणीपत्रात नमूद करण्याची कार्यक्रम प्रमुखांनी दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१०५/आरोग्य-८ 


२) सदरहू बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश (Technical specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक 
समिती/अधिकारी यांनी) मान्यता दिलेल्या विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक 
विनिर्देश (Technical specification) हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल 
अशा रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक ARIA २०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥ 
/उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय 
विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत 
नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 
प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 
संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 
दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 

५) दुरुस्ती करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post 
dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देशा असलेल्या 
वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


६) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा खरेदी झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण 
(storage & distribution) करणे तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply chain 
management ) आणि वस्तुसूची व्यवस्थापन (Inventory Management) योग्य पध्दतीने 
करुन सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर 
होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 

७) सदर खर्च लेखाशिर्ष क्रमांक ४२१० ११२८, ५२-यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री या 
उद्िष्टांमधून सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीत तथापि वितरीत 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

८) सदर बाबींच्या खरेदीची द्विरुक्ती (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


९) संपूर्ण खरेदी प्रक्रिया राबवितांना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 
भाग-पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ 
येथील अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


-O 
2 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १० येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी संबंधीत 
कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


छासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१०५/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या अधिकारानुसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२११११५४०४०११७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, o=Governmen 1t Of Maharashti =Public Health 
Department, postalCode=400032, st=Maharash 
aa 2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c9826781 deS5daa02a 
4ecf339fb1d0559ab9d6, cn=Jamshi her Tada’ 
Date: 2020.12.17 12:44:14 +05'30' 
(ज.स.तडवी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


Ee) 


आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
व्यवस्थापकिय संचालक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

०)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


AD 


AN 


YS~> «re YF <-> Sel > > lh i Orel 


ल 
wes 


mn 


S 


(३ 


Oo _“?2 


